मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द 

योजना या योजनेंतर्गत खाजगी प्रशिक्षण 

संस्थांना निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत. 

सन २०१८-१९. 

महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. मोशियो-२०१७/प्र.क्र.१६६/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ सप्टेंबर, २०१८. 

वाचा :- 
१ 
२ 
३ 
४ 
षु 
& 
9 
८ 
९ 
Go 
११ 
१२ 


शासन निर्णय क्रमांक: राअआआ-२०१२/१०८/प्र.क्र.१८/का-९, दिनांक २५ जून, २०१३. 
शासन निर्णय क्रमांक: मोशियो-२०१४/प्र.क्र.१३/का-९, दिनांक २२ ऑगस्ट, २०१४. 
शासन निर्णय कमांक: मोशियो-२०१७/प्र.क्र.२४/का-९, दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०१७. 
शासन निर्णय क्रमांक: मोशियो-२०१५/प्र.क्र.२०८/का-९, दिनांक २ ऑगस्ट, २०१५ 
शासन निर्णय क्रमांक: मोशियो-२०१६/प्र.क्र.१३२/२०१६/का-९, दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१६ 
शासन निर्णय क्रमांक: मोशियो-२०१७/प्र.क्र.१६/का-९, दिनांक १५ जानेवारी २०१८ 
शासन निर्णय क्रमांक मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९, दिनांक oY मे, २०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक मोशियो-२०१७/प्र.क्र.१६६/का-९,दिनांक २१ मे, २०१८ 

शासन निर्णय क्रमांक मोशियो-२०१८/प्र.क्र.३६/का-९, दिनांक २८ मे, २०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९, दिनांक २८ मे, २०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक मोशियो-२०१८/प्र.क्र.८०/का-९,दिनांक ७ जुले, २०१८ 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दिनांक ०२ एप्रिळ, २०१८ 


:_- र..> *-<« <>. ८ट->- *-> <-> <-> २ 


SESE य-> a 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील उमेदवारांना शासकीय/निमशासकीय सेवेत संधी उपलब्ध 
करण्याकरिता केंद्रिय ळोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग/बँकींग सेवा भरती इत्यादी स्पर्धा परीक्षांसाठी तसेच 
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधील प्रवेशाकरिता घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षांच्या पूर्व तयारीसाठी आणि इयत्ता 
१० वी व १२ वी अनुत्तीर्ण अल्पसंख्याक उमेदवारांकरिता विशेष शिकवणी वर्ग सुरू करण्याकरीता संदर्भ क्र. १ अन्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे.सदर योजनेंतर्गत मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या केंद्रावर 
नामांकित प्रशिक्षण संस्थांची निवड करुन उपरोक्त अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण देण्यात येते. 


२. त्यानुसार राज्यातील मुंबई, नाशिक, अमरावती, नागपूर या शहरांमध्ये अल्पसंख्याक उमेदवारांना प्रशिक्षण 
देण्यासाठी प्रशिक्षण संस्थांची निवड संदर्भ क्र. २ अन्वये, ३ वर्षासाठी करण्यात आली आहे. उपरोक्‍त शासन निर्णयास 
अनुसरुन नागपूर प्रशिक्षण केंद्रामधील डायमंड चॅरिटेबल अँण्ड एज्युकेडानल ट्रस्ट, नागपूर या प्रशिक्षण संस्थेने सन 
२०१६-१७ चे सीईटी अभ्यासक्रमाचे ११वी चे विद्यार्थी हे सन २०१७-१८ मध्ये १२वी या वर्गात गेल्यामुळे त्यांना दिलेल्या 
प्रशिक्षणाचा अनुदान मागणीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. डायमंड चॅरिटेबल व एज्युकेशनल ट्रस्ट या प्रशिक्षण 
संस्थेळा उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ४,५,६ व ८ च्या शासन निर्णयान्वये, सामाईक प्रवेश परीक्षेसाठीचे ८० विद्यार्थ्यांकरीता 
टप्पा अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. संस्थेने सन २०१७-१८साठी सीईटी द्वितीय वर्षाच्या (इयत्ता १२वी) अंतिम 
टप्पा अनुदानाची मागणी केली आहे. उपरोक्त प्रशिक्षण संस्थेला शासन निर्णय दिनांक २५.०६.२०१३ मधील 
तरतुदीनुसार अनुदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१७/प्र.क्र.१६६/का-९ 


शासन निर्णय :- 

“मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना” या योजनेंतर्गत शासन निर्णय, दिनांक २५.०६.२०१३ 
मधील तरतूदीची पूर्तता करणाऱ्या, ८५% उपस्थिती, निकालपत्र प्राप्त विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार नागपूर केंद्राकरीता 
डायमंड चॅरिटेबल व एज्युकेशनल ट्रस्ट, नागपूर या प्रशिक्षण संस्थेस अंतिम टप्पा अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. 

त्यानुसार सन २०१८-१९ आर्थिक वर्षात उक्त योजनेसाठी अर्थसंकल्पीत केलेल्या रु.३.०० कोटीपैकी, संदर्भ 
क्र.१२ वित्त विभागाचे परिपत्रकानुसार ७०% प्रमाणात रु.२.१० कोटी निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. यापैकी संदर्भ 
क्र.9 च्या दिनांक ०५.०५.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, रु.३२,६२,०००/-, संदर्भ क्र.८ च्या दिनांक २१.०५.२०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये, रु.११,२०,०००/-, संदर्भ क्र.९ च्या दिनाक २८.०५.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, रु.२४,२५,०००/- 
व संदर्भ क्र.१० च्या दिनांक २८.०५.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, रु.४२,०१,२५०/- व संदर्भ क्र.११ च्या दिनांक 
०७.०७.२०१८ अन्वये, रु.१०,८०,०००/- असे एकूण रु.१,२०,८८,२५०/- (अक्षरी रुपये एक कोटी वीस लक्ष अठ्ठयाऐंशी 
हजार दोनशे पन्नास फक्त) अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे. सबब, उर्वरित रु.८९,११,७५०/- (अक्षरी रुपये 
एकोणनव्वद लक्ष अकरा हजार सातशे पन्नास फक्त) एवढी तरतूद वितरणासाठी उपलब्‌ध आहे. उपलबध तरतुदीमधून 
परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे डायमंड चॅरिटेबल अँण्ड एज्युकेशनल ट्रस्ट, नागपूर या प्रशिक्षण संस्थेस एकूण 
रु.१,३२,०००/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष बत्तीस हजार फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
प्रस्तुत प्रकरणी सदर रक्‍कम आहरीत करण्यासाठी अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, नियंत्रण अधिकारी तथा 
आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील. 


2. सदर रकमेचा Electronic Cleari ng Service (ECS) अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांच्या नावे काढण्यात यावा. 


३. संबंधित प्रशिक्षण संस्थेने या बाबतचा वर्षनिहाय लेखाविषयक तपशिल ठेवावा. तसेच ज्या बाबींसाठी अनुदान 
वितरित करण्यात आले आहे त्या बाबींवरच खर्च करण्यात यावे. या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित प्रशिक्षण 
संस्थेने शासनास सादर करणे आवश्‍यक राहील. सदर बाबींचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास परिशिष्ट “ब” येथे नमूद 
केल्याप्रमाणे सादर करणे बंधनकारक राहील. अल्पसंख्याक विकास विभागाचे अधिकारी संबंधित प्रशिक्षण संस्थेस भेट 
देतील. संस्थेने शासन निर्णय, दिनांक २५.०६.२०१३ मधील तरतुदीचे पालन केले नसल्याचे आढळून आल्यास संस्थेवर 
कारवाई करुन वितरीत अनुदान वसूल करण्यात येईल. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि.०२एप्रिल, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ६ ते ८ व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील अटींची पूर्तता 
करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य, (09)(09) मोफत शिकवणी व 
संलग्न योजना याकरीता सहायक अनुदान (२२३५ ए ०८९), ३१ सहायक अनुदान या लेखाश्ीर्षाखाली मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९०११५१६३७९८१४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे Dinesh M. 7) 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 6 या मिन 
OndVvaje = 
(दि.मा.सोनवणे) 
प्रति, उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सचिव, डायमंड चॅरिटेबल अँन्ड एज्युकेशन ट्रस्ट, नागपूर. (पत्राने) 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१७/प्र.क्र.१६६/का-९ 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

३. मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 

४. महालेखापाल , १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 

५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, (प्रसिध्दीसाठी) 

६. जिल्हाधिकारी, नागपूर 

७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
qo, कक्ष अधिकारी कार्यासन-७/ 2 (रोखशाख), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मुंबई. 
११. निवडनस्ती(कार्यासन-९). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१७/प्र.क्र.१६६/का-९ 


शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१७/प्र.क्र.१६६/का-९, दि. ०१ सप्टेंबर, २०१८ 


परिशिष्ट - "अ' 
अ. | संस्थेचे नाव | अभ्यासक्रम मंजूर | ८५% संस्थांना अदा | टप्पानिहाय अनुदान मंजूर अनुदान 
क्र. विद्यार्थी | उपस्थिती । करण्यात मंजूरीसाठी प्रस्तावा  । (रू. 
संख्या | Wt यावयाची रक्‍कम 
असलेली ।/निधी 
विद्यार्थी 
संख्या 
Ea 2 3 | 8 | षु & fF ७_| ८ 
१ । डायमंड न ८० ८० रु.२०,०००/- अंतिम निकालानंतर - रू. 
चॅरिटेबळ  । प्रवेश (निकालपत्र | प्रति उमेदवार | ३०% १,३२,०००/- 
अन्ड परीक्षा प्राप्त प्रतिवर्ष किंवा | (निकालपत्र प्राप्त 
एज्युकेशनल | प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांची | संस्थेमार्फत संख्येच्या प्रमाणात) 
ट्रस्ट, (सीईटी) संख्या-२२) | आकारण्यात =(22X20000X30) / 
नागपूर सन २०१७- येणारी फी | १००. 
१८ च्या यापैकी जी कमी | रू. 9,32,000/- 
बॅचकरीता असेल ती रक्‍कम 
(द्वितीय वर्ष दोन वर्षासाठी 
/१२ वी) कमाल मर्यादा 
रु.४०,०००/- 
एकूण रु.१,३२,०००/- 
(अक्षरी रुपये एक लक्ष बत्तीस हजार फक्त) 


व Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
DN: c= tra, 
Dinesh M. = 
e posta = )32, st=Maharashtra, 
2.5.4. bb099fd0576208f4caa310d2e7860201ab5 
a: 1927 f26cOf0 1 6fdf, 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39E 
(0 Nn a Va Nn e (C14A54419D0A13504B49333B23F92B58199, 
cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2018.09.01 15:20:37 +05'30' 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१७/प्र.क्र.१६६/का-९ 


शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१७/प्र.क्र.१६६/का-९, दि. ०१ सप्टेंबर, २०१८. 


परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील 
उमेदवारांकरिता सुरू करण्यात आलेल्या “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना” या योजनेंतर्गत 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.मोशियो-२०१७/प्र.क्र.१६६/का-९, दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०१८ 
अन्वये वितरित केलेला रु. (अक्षरी रु. ) एवढा 
निधी पुढील अभ्यासक्रमासाठी उमेदवारांना शिकविण्यासाठी उपयोगात आणला आहे:- 


अभ्यासक्रमाचे नाव विद्यार्थी 
संख्या 


SI 


| 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजनेंतर्गत ज्या 
निकष / अटींनुसार शासनाने अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पूर्तता करण्यात 
आली आहे. तसेच ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधीचा 
प्रत्यक्षात विनियोग झाला आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या योजनेतील विद्यार्थी व राज्य शासनाच्या योजनेतील 
विद्यार्थी यांची पुनरावृत्ती झालेली नाही, याची हमी देण्यात येत आहे. पुनरावृत्ती झाल्यास अनुदान राज्य 
शासनास परत करण्याची जबाबदारी संस्थेची राहील. 


संस्था अध्यक्ष यांची स्वाक्षरी 
नाव 
तारीख 


स्थळ 
कार्यालय मुद्रा 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


